“हायब्रिड अँन्युईटी अंतर्गत प्रगतीत असलेल्या पॅकेज 
क्रमांक NAG-933 चे पॅकेज अंतर्गत समाविष्ट 
असलेल्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणे..... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - सुप्रमा -२०१८/प्र.क्र.१३५/रस्ते-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २२.११.२०२३ 


प्रस्तावना :- 


हायब्रिड अँन्युईटी अंतर्गत प्रगतीत असलेल्या पॅकेज क्रमांक NAG-933 - 
A: Tumsar - Devada- Sakoli Road (Up to Sakoli) (GH 34&)(From Km १७--००० to Km ३३--८००) 
व B:Adyal - Madgi - Lakhani - Lakhori -Salebhata - Mundapur - Kinhi - Ekodi - Wadegaon 
- Lakhegaon - Birsi - Tiroda - Indora - to Khairlanji-State border (GH ३६०) (Third Call) UT 
कामांना (9) शासन निर्णय क्र. पीएळएन-२०१६/सीआर-२३९७/ नि-३, मंत्रालय, मुंबई, दि. 30 नोव्हेंबर, 
२०१६ अन्वये रु. ७५.६० कोटी, लांबी ३३.८०० किमी व (२) शासन निर्णय क्र. पीएलएन-२०१६/सीआर- 
२४२५/ नि-३, मंत्रालय, मुंबई, दि. ३० नोव्हेंबर, २०१६ अन्वये रु. ११५.९२ कोटी, लांबी ४४.२०० किमी 
अशी एकूण रु. १९१.५२ कोटी (रुपये एकशे एक्याण्णव कोटी, बावन्न लक्ष फक्त) किंमतीस प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात आली. सदरच्या अंदाजपत्रकात प्रकल्प किंमत-52?७, भाववाढ, सेवा वाहिनी 
स्थलांतरण, भूसंपादन, इतर किंमत, सल्लागार शुल्क या बाबींचा समावेश आहे. 

मुख्य अभियंता, सा. बां. प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी सदर कामासाठी रु.२३४.२० कोटी 
इतक्या रकमेचे सुधारित अंदाजपत्रक सादर केळे आहे. सदरच्या अंदाजपत्रकात Estimate project cost 
excluding escalation, भाववाढ, सेवा वाहिनी स्थलांतरण, सल्लागार शुल्क, वस्तु व सेवा कर (GSN), 
स्वतंत्र अभियंता नेमणूक, प्रत्यक्षात काम करतांना कमी जास्त झालेला खर्च या बाबींचा समावेश आहे. 

सदर कामाच्या रु. 238.20 कोटी (रुपये दोनशे चौतीस कोटी, वीस लक्ष, फक्त) इतक्या 
रकमेच्या सुधारित अंदाजपत्रकास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
हायब्रिड अँन्युईटी अंतर्गत प्रगतीत असलेल्या पॅकेज क्रमांक NAG-933 चे पॅकेज अंतर्गत 
समाविष्ट असलेल्या कामांच्या सुधारित अंदाजपत्रकास रु. २३४.२० कोटी (रुपये दोनशे चौतीस कोटी, 


वीस लक्ष, फक्त) इतक्या रकमेस या शासन निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा -२०१८/प्र.क्र.१३५/रस्ते-५ 


As per EXCESS SAVING 
ee As per , : 
Original : Amount in | Amount in 
1. ; Revised 
Administrative a Lakhs Lakhs 
Administrative 
Sr.No. Particulars Approval 
Approval (A.A) 
(A.A) , 
Amount in 
Amount in 
Lakhs 
Lakhs 
शिका Civil Cost १६०७५.०० १७२३४२३.०० १२६८.०० | 0.00 __| 
ia Escalation @ 4% £03.194 १५८१.४७ (9७७.७२ | 0.00 .00 
Contingency Charges 9% of २०.७७ mad .00 
(१ वि १६८.७७ १८९.२४ 
Civil Cost (1+ II) 
IV Total Cost १७०४७.५२ १९११३.७२ २०६६.२० Po 
Additional Charges / शि .00 १७०.४७ 
V Preoperative Charges on (IV) 9190.89 शिक 
> 1% 
Financing Charge on (IV x I .00 २०४.५ 
Vv g ge on ( 208.46 a न 
०.६०) xX 2% 
Interest during Construction a .00 ११९६.७२ 
Vil ११९६.७३ a 
(IDC) (IV x 0.&) x 99.0% 
A Estimated Project Cost १८६१९.२८ १९११३ .७२ २०६६.२० १५७१.७६ 
Consultancy Charges (DPR 21919 (90 am .00 
VIII 222.30 4oo,00 
preparation charges 
Land Acqi. Tree cutting etc a .00 93% .00 
IX 440,00 १६.०० 
(Lumpsump) 
> Utility Services (Lumpsump) 400,00 १५२०.०० १४२०.०० | 0.00 .00 
xl Road Side Arboriculture ६०.४२ | 0,00 | .00 | 9.00 | .00 ६०.४२ 
ee | Total Cost 98,942.00 29988 .92 ३७६३.९० १७६६.१८ 
C Add 92% for GST Poe 2299.00 2299.00 | 0.00 
ie | Add for Cost Variation (COS) Po - | Po = | 0.00 | .00 | 0.00 Rete) 
Grand Total Cost of Project 98 942.00 23820192 ६०३४.९० १७६६.१८ 
Net Excess ४२६८.७२ 
Percentage of Excess 22.28% 


नियोजन विभागाने अनौ.सं. 2219/ 2022/9833 दि.०२.१२.२०२२ अन्वये सदर प्रस्तावास सहमती 


प्रदान केलेली आहे. 


या कामावरील खर्च सुधारित अंदाजित खर्चाच्या मर्यादेत ठेवण्यात यावा. प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा 
जास्त खर्च होणार नाही या बाबीची जबाबदारी मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 


विभाग, नागपूर यांची राहिल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा -२०१८/प्र.क्र.१३५/रस्ते-५ 


४. सदर कामावरील खर्च हा लेखाशिर्ष “मागणी क्र. एच ७, ५०५४ मार्ग व पूल यावरील भांडवली 
खर्च, ८०-सर्वसाधारण, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे, (००) (०३) हायब्रीड 
अँन्युईटी च्या माध्यमातून बांधण्यात येणाऱ्या रस्ते व पूल यांच्या बांधकाम प्रकल्पासाठी 
राज्यशासनाचे अनुदान (कार्यक्रम) (५०५४५२४२) ५३ मोठी बांधकामे” या तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 


५. सदर शासन निर्णय व्यय अग्रक्रम समितीच्या दि.५ सप्टेंबर, २०२३ रोजीच्या बैठकीबाबत वित्त 
विभागाच्या पत्र क्र.सुप्रमा-२०२२३/प्र.क्र.४३/अर्थ-२, दिनांक ०५ ऑक्टोबर, २०२३ अन्वये निर्गमित 
केलेल्या इतिवृत्तानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास खालील अटींच्या अधिन राहून मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेली आहे- 


६.१) सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेतच काम पूर्ण करण्याची दक्षता विभागाने घ्यावी. 


६.२) योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, cve तत्वे, वित्तीय 
मर्यादा, विहीत निविदा कार्यपद्धती अनुसरणे, आवश्‍यकतेनुसार राज्य तांत्रिक सल्लागार 
समितीने प्रकल्पाच्या व कामाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निदेशांचे व त्रुटींची पुर्तता करणे 
याची सर्वस्वी जबाबदारी विभागाची राहील. 


६.३) सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदाविषयक 
क्षेत्रिय निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली जाणार नाही. अशा 
प्रकरणाची तपासणी त्यावेळच्या प्रचलित शासन नियमानुसार करण्याची जबाबदारी 
विभागाची राहील. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२२१७४८१८५०१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GIRIBUWA LALEETAGOURI 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
GIRIBUWA 1... 

2.5.4.20=5bbfccOab611e512e681dec8al 19d52ad56ce55fc273 

35f4a7e1f01afea65752, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=5C1486B2EE3003A0B1 BCOB86E8678FC8539AB 
| A | F FTA G O U R | 726CD03BD45E6C07178746085B5, cn=GIRIBUWA 

LALEETAGOURI 

Date: 2023.11.22 17:48:20 +05'30' 


(ललितागीौरी गिरीबुवा) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
महालेखापाल-१,महाराष्ट्र राज्य ( लेखापरीक्षा) मुंबई 
महालेखापाल-१,महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई 
महालेखापाल-२,महाराष्ट्र राज्य ( लेखापरीक्षा) नागपूर. 
महालेखापाल-२,महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा -२०१८/प्र.क्र.१३५/रस्ते-५ 


नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

वित्त विभाग, (व्यय-११)मंत्राळय, मुंबई-४०००३२ 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, चंद्रपूर 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भंडारा 

निवडनस्ती कार्यासन रस्ते-५ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


